प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे, नागपूर व 
रत्नागिरी येथील Taos सेवेसाठी प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०१९/प्र.क्र.२९०/आरोग्य ३अ 
१० वा मजला, संकुल ल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ४ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा :- अतिरिक्त संचालक (आरोग्य संस्थामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम), आरोग्य सेवा मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक- संआसे/वस्त्रधुलळाई/ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी/प्रशा मंजुरी/टे-२/माआ/१४०७-०८/१९, दिनांक 
२७.०८.२०१९ 
प्रस्तावना:- 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी येथील मनोरुग्णांलयासाठी वस्त्रधुलाई बाबतचा 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा आरोग्य सेवा संचालनालयाचा उपरोक्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय:- 

प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी येथील मनोरुग्णांलयाकरीता सन २०१९-२०२० या 
वर्षाकरीता वस्त्रधुलाई सेवेसाठी पुढील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र. | प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे नाव वस््रधुलाईचा वस्त्रधुलाईचा वार्षिक खर्च 
मासिक खर्च 
lel २ 3 8 
he ed ठाणे रु.३,३३,९२५/- | रु. ४०,०७,१००/- 
२ | नागपूर रु. १,५३,६७०/- | रु. १८,४४,०४०/- 
३ | रत्नागिरी रु. ९३,५१७/- रु. ११,२२,२०४/- 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी येथील मनोरुग्णांलयासाठी वस्त्रधुलाईकरीता येणा- 
या खर्चाचा सविस्तर तपशिल खालील प्रमाणे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९ / प्र.क्र.२९०/ आरोग्य-३अ 


चारही प्रादेशिक मनोरुंग्णालय येथील वस्त्र धुलाईचा सन २०१९-२० चा प्रस्ताव 
अंदाजित प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालय नागपूर प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी 
द्र 
am |कापडाचे नाव मासिक ।वार्षिक janie वार्षिक खर्च laren ।वार्षिक |मासीक वार्षिक खर्च मासिक ।वार्षिक ।मासीक वार्षिक खर्च 
संख्या ।संख्या fet संख्या संख्या |खर्च संख्या ।संख्या |खर्च 
| | 9 | 0 | 
442| 5304] 2652 31824 
1055] 12660/ 6330 75960 
— 
ve es 
६ कर्ता | 8 | 2800| 33600 268800] 3000) 36000 | | 9 | 0 | 
८ [गाऊन | 8 | 3200] 38400 3000] 36000 145 13920 
२» eee | 38 | | 150 1255 120480 
१० कमीज | 8 | 8000] 96000 768000 150 120480 
| mz, 480 
100 105600 
100 12480 
— 
18880| 226560 | | 
199480| 2393760 115920 478656 
Le ee ea | 
31200 69600 2200] 26400 264000 
ashe रंगीत | 10 30930 | | 9 | | 
साडी 15 | | | 80 | | 9 | 0 | 
26 504 4200 50400 120 1000 12000 | 4 | 3 4800 
२१ लहान दरीपंजा | 35 31115 373380 150 73500 
२२ लाल ब्लॅंकेट 10 8940| 107280 100 16200 
२३ [सोलापुरी चादर | 70 9460| 113520 250 145440 
एत सजणा A sas 
२.अटीव शर्ती - 


१) सदर सेवेसाठी शासन निर्णय, उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग 
॥/उदयोग-४, दि.०१.१२.२०१६ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सुधारीत नियमपुस्तिकेत विहित केलेल्या 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


२) खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा ( Technical Specification) संबंधित तज्ज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती / अधिकारी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देशक 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९ / प्र.क्र.२९०/ आरोग्य-३अ 


कोणत्याही पुरवठादारास फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच त्याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


३) निविदा प्रक्रिया राबवितांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelince) तंतोतंत 
पालन करण्यात यावे. 


४) निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमीत 
करण्यात यावा. 


५) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रक्रियेअंतीम निश्चित करण्यात आळेळला दर हा बाजारभावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधीत पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

३. सदर प्रस्तावावरील खर्च “ मागणी क्रमांक आर-१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालय व दवाखाने, ०५-मनोरुग्णालय, (०५) (०१) - 
प्रादेशिक मनोरुग्णालये, १३- कार्यालयीन खर्च (२२१० ०२१७)” या लेखाशिर्षा अंतर्गत सन २०१९-२० मधील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील 
अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात 
येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१८११०३८११७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
p i a d | M postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d34 


5b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b86 
a a V eC 9fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68 

d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2019.11.04 17:44:21 +05'30' 


(प्र.मो.बळकवडे) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), १/ २, महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९ / प्र.क्र.२९०/ आरोग्य-३अ 


२. आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक (9) ,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

५. dently अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे/नागपूर/रत्नागिरी. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/नागपूर/रत्नागिरी. 

७. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


